राज्यातील सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या 
देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक 
बाबींकरीता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-१/पोल-३, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मार्च, २०१९ 


वाचा:- १ गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एमआयएस ०५०८/७४८/प्र. क्र.३२९/पोल-४, 
दि.२२.५.२००९. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अध्यक्षतेखालील SEC (State 
Empowered Committee) समितीच्या दि.४.७.२० ष्ठ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त, 
३) अपर मुख्य सचिव (गृह )यांच्या अध्यक्षतेखालील दि.१२.७.२०१६ व दि.२८.१२.२०१६ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अँपेक्स समितीच्या दि. १७.१.२०१७ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
3 .CID/SCRB/CCTNS/§ 04/92, दि.२५.०५.२०१८ 
६) मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य अँपेक्स समितीच्या दि.१०.१०.२०१८ 
रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
७) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
दि.०७.०३.२०१९ चे ईमेल संदेश. 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्पातर्गत राज्यातील १०५४ पोलीस ठाणी व ६२९ वरिष्ठ पोलीस कार्यालये CAS (Core Application 
Software) सॉफ्टवेअरव्दारे जोडण्यात आली आहेत. सदर प्रकल्पाचे दि.१५.९.२०१५ रोजी सन्माननीय 
राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते लोकार्पण पार पडले आहे. सीसीटीएनएस प्रकल्पांतर्गत जोडण्यात आलेल्या १०५४ 
पोलीस ठाणी व ६२९ वरीष्ठ कार्यालयामध्ये 2 mbps नेटवर्क कनेक्टिव्हीटी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
सदर प्रकल्प हा केंद्र पुरस्कृत होता परंतु मार्च २०१८ नंतर या प्रकल्पास केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त होणार 
नाही, असे केंद्र शासनाने कळविले आहे. सबब सदर प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक 
बाबींकरीता येणारा खर्च राज्य शासनामार्फत करणे आवश्‍यक आहे. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि.२८.०८.२०१८ च्या पत्रान्वये 0011९5 प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ या 
वर्षाच्या प्रलंबित देयकांसाठी रु.७,०३,९५,३३६/- व सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रु.३२,६५,८९,४१०/- असे 


एकूण रु.३९,६९,८४,७४६/- एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केली होती. यानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-१/पोल-३ 

रु.३९,६९,८४,७४६/- एवढ्या खर्चास मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षततेखाळील राज्य अँपेक्स समितीच्या (SAC) 
दि.१०.१०.२०१८ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण 
विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयाने कळविल्यानुसार सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी 
व इतर आवड्यक बाबींकरीता सन २०१८-१९ या वर्षासाठी (मार्च २०१९ पर्यंत) रु.२९,५९,५७,८१८/- एवढ्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे 


निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 

सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्यक बाबींकरीता बीएसएनएल 
कंपनीला अदा करावयाचे रु.१०,७१,१०,३२१/-, विप्रो कंपनीला अदा करावयाचे रु.१८,०४,७३,५६४/- व 
पीडब्ल्युसी कंपनीला अदा करावयाचे रु.८३,७३,९३३/- असे एकूण रु.२९,५९,५७,८१८/- एवढ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी व इतर आवश्‍यक बाबींसाठी येणारा खर्च 
“मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) १४ गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी 
नेटवर्क यंत्रणा (राज्य योजना), दत्तमत, (२०५५ ए ०९७, “२७-लहान बांधकामे” व “५०- इतर खर्च" या 


लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०१८-२०१९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३०८१६२३३८३८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dinesh Appaji Saste 


हि DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
D | n es h ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
aw 2.5.4.20=a49495d0d4b3 1e36ff1d612a8545 
A p paj | S a ste 3ca984b74e28fd6f99cdf66e3e499969e942, 
cn=Dinesh Appaji Saste 
Date: 2019.03.08 16:26:03 +05'30' 
अ 
(दिनेश अ. सस्ते) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. राज्यमंत्री, गृह (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. मुख्य सचिव यांचे सहसचिव 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटीएनएस-३६१५/प्र.क्र.२०२/भाग-१/पोल-३ 


६. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

९. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई. 

१०. अपर पोलीस महासंचालक (नि dG), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. अपर पोलीस महासंचालक, राज्य गुन्हे अभिलेख कक्ष, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे. 

१२. सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१६. प्रकल्प संचालक, मे.विप्रो प्रा.लि., मुंबई. 

१७. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१८.अवर सचिव, अर्थ-१, गृह विभाग. 

१९. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


